RNI No.MAHBIL/ 2009/ 35527 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - क 


वर्ष ३, अंक १६ ] 


गुरूवार, एप्रिल ६, २०१७/ चैत्र १६, शके १९ ३ ९ 


[ पृष्ठे १५, किंमत : रुपये ९.०० 


܀ 


असाधारण क्रमांक २१ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ व एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर ) 
वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार , उच्च न्यायालय , पोलीस आयुक्त, आयुक्त ( राज्य उत्पादन शुल्क ), 
जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील 
इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो . 

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, मुंबई 
महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, ( शुल्क व आकार ) विनियम, २०१७. 


. 


विद्युत अधिनियम, २००३. 


क्र . मविनिआ /लिगल/ २०१७ /१७७१. — विद्युत अधिनियम , २००३ मधील कलम ८६ च्या उप-कलम ( १) च्या खंड ( जी ) 
सह कलम १८१ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग , याद्वारे 
खालील विनियम करीत आहे . 


हे विनियम 


महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग ( शुल्क व आकार ) विनियम , २००४ 


ला अधिक्रमित करतील . 


विनियम 


१. संक्षिप्त नाव , प्रारंभ आणि व्याप्ती 


१.१ या विनियमांना “ महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग ( शुल्क व आकार ) विनियम , २०१७” असे म्हणावे. 
१.२ हे विनियम शासकीय राजपत्रातील त्यांच्या प्रसिद्धीच्या दिनांकापासून अंमलात येतील . 


२. व्याख्या 


२.१ या विनियमांत , संदर्भानुसार वेगळा अर्थ अपेक्षित नसेल तर , 
( अ) “ अधिनियम ” म्हणजे वेळोवेळी सुधारणा केलेला विद्युत अधिनियम , २००३ ( २००३ चा ३६); 
(ब ) “ आयोग ” म्हणजे महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग ; 


भाग चार - क - २१–१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , एप्रिल ६, २०१७ / चैत्र १६ , शके १९ ३ ९ 


( क ) “ ग्राहक प्रतिनिधी ” म्हणजे अधिनियमाच्या कलम ९ ४ च्या उप - कलम ( ३) नुसार ग्राहकांच्या हितांचे प्रतिनिधित्व 
करण्यासाठी आयोगाकडून प्राधिकृत करण्यात येईल अशी व्यक्ती ; 

( ड ) “लघु वितरण परवानाधारक म्हणजे असा वितरण परवानाधारक ज्याच्या बहुवर्षीय वीज दर चौकटीअंतर्गत 
नियंत्रण कालावधीतील वीज दर निश्चितीकरणासाठीच्या अर्जामध्ये, पहिल्या वर्षाकरिता विजेच्या ५०० दशलक्ष युनिट्स 
पर्यंतच्या विक्रीकरिता लागणारी अंदाजित एकूण महसुली गरज , दाखविलेली असते ; 

२.२ ( अ ) येथे वापरलेले आणि व्याख्या न केलेले शब्द किंवा शब्दप्रयोग यांना अधिनियमात किंवा त्या अंतर्गत करण्यात 
आलेल्या नियमात किंवा विनियमात दिल्यानुसार अर्थ राहील . 

(ब ) या विनियमांच्या मराठी अनुवादात इंग्रजी विनियमांमधील कोणत्याही शब्दांचा/ मजकुराचा अर्थ निश्चित करताना 
कोणताही वाद उद्भवल्यास आणि/किंवा कोणतीही विसंगती आढळल्यास मूळ इंग्रजीतील विनियम ग्राह्य धरण्यात येतील . 


३ . 


अर्ज किंवा याचिकांसाठी शुल्क 


" 


३.१ आयोगाकडे करण्यात येणाऱ्या प्रत्येक अर्जासोबत या विनियमांच्या अनुसूचीमध्ये ठरवून देण्यात आलेले शुल्क किंवा 
आकार पाठविण्यात येतील . 
३.२ या विनियमांतर्गत ठरवून देण्यात आलेले शुल्क किंवा आकार , महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग 

च्या नावाने 
काढलेल्या , मुंबई येथे अदा करण्यात यावयाच्या , धनाकर्षाने (बँक ड्राफ्टने) किंवा प्रदानादेशाने ( पे- ऑर्डरने); किंवा इलेक्ट्रॉनिक 
माध्यमातून आरटीजीएसने (रिअल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट ) किंवा एनइएफटी ने (नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रान्सफर); अथवा 
दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त नसलेली रक्कम रोखीने , अदा करण्यात येईल. 

३.३ या विनियमांतर्गत आयोगात प्राप्त झालेले शुल्क आणि आकार हे, आयोगाच्या निर्देशित बँक खात्यात जमा करण्यात 
येतील . 

३.४ अधिनियमाच्या कलम १४२ आणि कलम १४६ अंतर्गत आयोगाने किंवा कलम १४३ अंतर्गत अभिनिर्णेता अधिकाऱ्याने 
आकारलेला कोणताही दंड , सदर आदेशाच्या दिनांकापासून तीस ( ३० ) दिवसांच्या आत , किवा आयोगाने किंवा अभिनिर्णेता 
अधिकाऱ्याने, मान्यता दिलेल्या वाढीव मुदतीत अदा करण्यात येईल . 

३.५ या विनियमात विनियम ३.२ आणि ३.३ मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या पद्धतीप्रमाणेच , दंड देय राहील व रक्कम जमा 
करण्यात येईल . 

३.६ संबंधित वरिष्ठ न्यायालयाने किवा न्यायाधिकरणाने निकाल दिल्यानंतर , आयोगाकडे याचिका दाखल करण्याची मुभा 
देऊन आयोगाने यापूर्वी निकाली काढलेल्या प्रकरणात , अर्जदाराला नवीन अर्जाकरिता कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही . 

४. वीज दरामध्ये समावेश करणे 


परवानाधारकाने किंवा निर्मिती कंपनीने या विनियमांतर्गत अदा केलेले कोणतेही शुल्क किंवा आकार, त्यांचा वीज दर 
निश्चिती करताना त्यात खर्च म्हणून समाविष्ट करण्याचा त्यास हक्क राहील . 

परंतु असे की , अधिनियमाच्या तरतुदींतर्गत किंवा आयोगाच्या आदेशानुसार अदा करण्यात आलेला कोणताही दंड , वीज 
दराच्या निश्चितीकरणांतर्गत खर्च म्हणून दाखविण्यास मान्यता देण्यात येणार नाही . 

५. सुधारणा करण्याचे अधिकार 
आयोग , कोणत्याही वेळी , या विनियमांतील कोणत्याही तरतूदीमध्ये बदल , फेरफार , फेरबदल किंवा सुधारणा करू शकेल . 
६. अडचणी दूर करण्याचे अधिकार 

या विनियमांतील कोणत्याही तरतुदीची अंमलबजावणी करताना जर काही अडचण उद्भवली तर आयोग, साधारण किंवा 
विशेष आदेशाने, अडचण दूर करण्यासाठी त्यास आवश्यक वाटतील , परंतु अधिनियमांतील तरतुदींशी विसंगत नसतील अशा, 
तरतुदी करू शकेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क, एप्रिल ६, २०१७/ चैत्र १६, शके १ ९ ३ ९ 


शुल्क व आकारांची अनुसूची 


अ . क्र 


तपशील 


शुल्क ( रुपये ) 


( १ ) 


( २) 


( ३ ) 


१ 


अधिनियमातील तरतुदींतर्गत वादावरील 
अभिनिर्णयासाठी करण्यात आलेला अर्ज 
( एक ) खाली ( दोन ) मध्ये उल्लेखलेल्या निर्मिती पारंपरिक इंधनावर आधारित ( कोळसा , गॅस , ऑईल इ.) 
कंपनी व्यतिरिक्त , परवानाधारक किंवा निर्मिती निर्मिती प्रकल्प , जल विद्युत प्रकल्प 
कंपनीने केलेला अर्ज . 

( २५ मे वरील ) आणि परवानाधारक : रु . ३,००,००० 
आणि 
अपारंपारिक किंवा नूतनशील ऊर्जा प्रकल्प , सह निर्मिती 
प्रकल्पांसह : रु . ५०,००० 


रु . २५,००० 


( दोन ) स्ववापरासाठीचा निर्मिती प्रकल्प 
मालकीचा असलेल्या व्यक्तीने केलेला अर्ज 


२ 


( तीन ) ग्राहक किंवा ग्राहक प्रतिनिधीने केलेला अर्ज रु . ५,००० 
अधिनियमाच्या कलम १५ अंतर्गत परवाना महाराष्ट्र शासनाच्या दिनांक २३ मार्च २०० ९ च्या अधिसूचने 
मंजुरीसाठी केलेला अर्ज . 

प्रमाणे रु . ५,००,००० किंवा वेळोवेळी 

सुधारणा 

केल्याप्रमाणे. 


३ 


वार्षिक परवाना शुल्क 
( एक ) पारेषण परवाना शुल्क 


१ 


खालील तक्त्यात दाखविल्याप्रमाणे , परवानाधारकाच्या 
व्होल्टेजनिहाय जाळ्यावर आणि रुपये प्रती सर्किट 
किलोमीटर ज्या व्होल्टेज लेव्हलला अनुरुप असेल- त्यावर 
आधारित केलेल्या परिगणनेप्रमाणे ( जवळच्या १०० रुपयांत पूर्ण 
करण्यात येईल ) - किमान रुपये २,००,००० आणि कमाल 
रु . २०,००,००० च्या अधीन राहून. 
अनु . क्र . तपशील 

शुल्क ( प्रति सर्किट 

किलोमीटर) 
एचव्हीडीसी 

रु . १२,००० 
२ 

रु . ७,००० 
३ ४०० केव्ही आणि 

रु . ३,००० 
त्या खालील 
वाहन आणि विजेच्या विक्रीतून , कर आणि शुल्क ( ड्यूटीज ) 
वगळून , मिळणाऱ्या महसूलाच्या ०.०२ टक्के ( जवळच्या 
१०० रुपयांत पूर्ण करण्यात येईल ) किमान रु . २,००,००० 
च्या अधीन राहून . 
विजेच्या विक्रीतून , कर आणि शुल्क ( ड्यूटीज) वगळून , 
मिळणाऱ्या महसूलाच्या ०.०२ टक्के ( जवळच्या १०० रुपयांत 
पूर्ण करण्यात येईल ) किमान रु . २,००,००० आणि कमाल 
रु . ५,००,००० च्या अधीन राहून . 


७६५ केव्ही 


( दोन ) वितरण परवाना शुल्क 


( तीन ) वीज व्यापार परवाना शुल्क 


भाग चार - क - २१-१अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , एप्रिल ६, २०१७/ चैत्र १६, शके १ ९ ३ ९ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


परंतु असे की , 
( अ ) परवानाधारक , ज्यामध्ये अधिनियमाच्या कलम 
१४ मधील पहिल्या , दुसऱ्या , तिसऱ्या , चौथ्या व 
पाचव्या परंतुकात आणि कलम १४ च्या खंड ( बी ) 
च्या परंतुकामध्ये उल्लेखलेले परवानाधारक समाविष्ट 
असतील ,वार्षिक परवाना शुल्क , प्रत्येक वर्षी १० 
एप्रिल पर्यंत आगाऊ अदा करील ; 
तथापि, आर्थिक वर्ष २०१७-१८ करिता वार्षिक 
परवाना शुल्क , वितरण आणि वीज व्यापारी 
परवानाधारक ३० एप्रिल २०१७ पर्यंत आणि 
पारेषण परवानाधारक १० जून २०१७ पर्यंत अदा 
करतील . 
( ब ) परवाना शुल्क भरणात विलंब झाल्यास , 
परवानाधारक शिल्लक रकमेवर दर महा १.२५ 
टक्के सरळ व्याज दराने विलंब भरणा आकार 
म्हणून भरण्यास जबाबदार राहील. 
( क ) पारेषण परवानाधारकाने अदा करावयाच्या 
वार्षिक परवाना शुल्काची परिगणना राज्य पारेषण 
कंपनीने ( “ एसटीयू " ) प्रमाणित केल्याप्रमाणे मागील 
आर्थिक वर्षाच्या आधीच्या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस 
अस्तित्वात असलेल्या पारेषण वाहिनीच्या सर्किट 
किलोमीटर्सच्या आधारे , करण्यात येईल . 
असे प्रमाणपत्र एसटीयूकडून परवानाधारकाशी 
सल्लामसलत करून संबंधित आर्थिक वर्ष संपल्या 
नंतर सहा महिन्यांच्या आत संबंधित परवानाधारकाला 
आणि आयोगाला देण्यात येईल . 
तथापि , आर्थिक वर्ष २०१७-१८ च्या वार्षिक परवाना 
शुल्काच्या बाबतीत, एसटीयू असे प्रमाणपत्र आर्थिक 
वर्ष २०१५-१६ करिता १५ मे २०१७ पर्यंत देईल . 
( ड ) वितरण परवानाधारकाने अदा करावयाच्या वार्षिक 
परवाना शुल्काची परिगणना, मागील आर्थिक वर्षाच्या 
आधीच्या आर्थिक वर्षाच्या लेखापरीक्षित लेख्यामध्ये 
दाखविलेल्या विजेच्या वहनातून आणि विक्रीतून 
मिळणाऱ्या महसुलावर 

आधारित राहील . 
( इ ) वीज व्यापार परवानाधारकाने अदा करावयाच्या 
वार्षिक परवाना शुल्काची परिगणना, मागील 
आर्थिक वर्षाच्या आधीच्या आर्थिक वर्षाच्या 
लेखापरीक्षित लेख्यामध्ये दाखविलेल्या विजेच्या 
विक्रीतून मिळणाऱ्या महसुलावर आधारित राहील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , एप्रिल ६, २०१७ / चैत्र १६, शके १९ ३ ९ 


५ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


४ 


५ 


६ 


( फ ) ज्या परवानाधारकाला अधिनियमाच्या कलम १४ 
अंतर्गत प्रथमच नवीन परवाना क्षेत्रासाठी परवाना 
मंजूर करण्यात आला असेल त्याला , असा परवाना 
मंजूर करण्यात आल्यानंतरच्या पुढील दोन आर्थिक 
वर्षातील प्रत्येक वर्षासाठी वार्षिक परवाना शुल्क 
रु . २,००,००० अदा करावे लागेल . 
( ग) उपरोक्त ( फ ) येथे नमूद केलेला परंतुक फक्त 
नवीन परवानाधारकाला लागू राहील आणि त्याच 
परवाना क्षेत्राकरिता अधिनियमाच्या कलम १४ 
अंतर्गत परवाना मागणाऱ्या विद्यमान परवानाधारकाला 
लागू राहणार नाही . 
अधिनियमाच्या कलम १७ खाली पूर्व-मंजुरीसाठी अर्ज ज्या व्यवहाराकरिता मंजुरी मागण्यात आली आहे त्याच्या 

मूल्याच्या ०.०१ टक्के , किमान रु . २,००,००० आणि कमाल 

रु . ५,००,000 च्या अधीन राहून . 
अधिनियमाच्या कलम १८ अंतर्गत परवान्यात 
सुधारणा करण्यासाठी अर्ज 
( एक ) परवानाधारकाने केलेला अर्ज 

( १ ) रु . १,००,००० 
( दोन ) परवानाधारका व्यतिरिक्त अन्य व्यक्तीने ( २) रु . १०,००० 
केलेला अर्ज . 
( अ ) अधिनियमाच्या कलम १९ च्या उप -कलम 
( २ ) अंतर्गत पारेषण किंवा वितरण परवाना रद्द 
करण्यासाठी अर्ज 
( एक ) पारेषण किंवा वितरण परवानाधारकाने ( १ ) रु . १०,००,००० 
केलेला अर्ज . 
( दोन ) पारेषण किंवा वितरण परवानाधारका ( २ ) रु . १,००,००० 
व्यतिरिक्त अन्य व्यक्तीने केलेला अर्ज 
( ब ) अधिनियमाच्या कलम १९ च्या उप -कलम 
( २ ) अंतर्गत वीज व्यापार परवाना रद्द करण्यासाठी 

अर्ज 
( एक ) वीज व्यापार परवानाधारकाने केलेला अर्ज ( १ ) रु . २५,००० 
( दोन ) वीज व्यापार परवानाधारका व्यतिरिक्त ( २ ) रु . १०,००० 
अन्य व्यक्तीने केलेला अर्ज 
खालील बाबासाठी बहु -वर्षीय वीज दर 
निश्चितीकरणासाठी अर्ज ( भांडवली खर्चास 
मंजुरीसह ) 
( अ ) कलम ६२ च्या उप- कलम ( १ ) च्या खंड ( ए ) २५० मे.वॅ. क्षमतेपर्यंत रु . १०,००,००० आणि प्रत्येक अतिरिक्त 
अंतर्गत वीज निर्मितीसाठी , पारंपरिक इंधनावर १०० मे.वॅ. क्षमतेकरिता किंवा त्याच्या भागाकरिता रु . १,००,००० 
( कोळसा , ऑइल , गॅस इ.) आधारित वीज निर्मिती ( जवळच्या १०० रुपयांत पूर्ण करण्यात येईल ) कमाल 
प्रकल्प , जल विद्युत प्रकल्प ( २५ मे.वॅ. वरील) रु . २०,००,००० च्या अधीन राहून . 
( ब ) कलम ६२ च्या उप- कलम ( १) च्या खंड ( बी ) रु. १५,००,००० . 
अंतर्गत विजेच्या पारेषणासाठी . 


७ 


: 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , एप्रिल ६, २०१७/ चैत्र १६, शके १९ ३ ९ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


८ 


( क ) ( एक ) कलम ६२ च्या उप - कलम १ च्या खंड वितरण परवानाधारकाकरिता रु . १५,००,००० आणि लघु 
( सी ) अंतर्गत विजेच्या वहनासाठी ; आणि / किंवा वितरण परवानाधारकरिता रु . ५,००,००० . 
( दोन ) कलम ६२ च्या उप -कलम १ च्या खंड 
( डी ) अंतर्गत विजेच्या विक्रीसाठी . 
परंतु असे की , निर्मिती कंपनी किंवा परवानाधारकाने 
अर्ज केल्यामुळे किंवा आयोगाने स्वतः पुढाकार घेऊन 
असा वीज दर निश्चित केला तरी निर्मिती कंपनीला 
किंवा परवानाधारकाला हे शुल्क अदा करावे लागेल . 
पारंपरिक इंधनावर आधारित ( कोळसा , ऑइल , या विनियमांमध्ये मूळ अर्जाकरिता ठरवून देण्यात आलेल्या 
गॅस इ .) निर्मिती प्रकल्प , जल विद्युत प्रकल्प ( २५ शुल्काच्या ५० टक्के ( जवळच्या १०० रुपयांत पूर्ण करण्यात 
मे.वॅ. वरील ) किंवा परवानाधारकाने बहु-वर्षीय वीज येईल ). 
दराच्या चौकटी अंतर्गत नियंत्रण कालावधीतील 
मध्यावधी आढाव्यासाठी केलेला अर्ज . 
परंतु असे की , निर्मिती कंपनी किंवा परवानाधारकाने 
अशा मध्यावधी आढाव्यासाठी अर्ज केल्यामुळे किंवा 
आयोगाने स्वतः पुढाकार घेऊन असा आढावा घेतला 
तरी निर्मिती कंपनी किंवा परवानाधारकाला हे शुल्क 
अदा करावे लागेल. 
परंतु आणखी असे की , बहु-वर्षीय वीज दर निश्चिती 
करण्यासाठी किंवा मध्यावधी आढाव्या व्यतिरिक्त 
अन्य कोणत्याही वीज दराच्या अर्जाकरिता , 
विनियमांमध्ये 

मूळ अर्जाकरिता 

ठरवून 

देण्यात 
आलेल्या शुल्काच्या ५० टक्के शुल्क अदा करावे 
लागेल . 
महाराष्ट्र राज्य भार प्रेषण केंद्राने शुल्क व आकार रु .५,००,००० . 
निश्चित करण्यासाठी केलेला अर्ज , 
परंतु असे की , महाराष्ट्र राज्य भार प्रेषण केंद्राने 
अर्ज केल्यामुळे किंवा आयोगाने स्वतः पुढाकार 
घेऊन असे शुल्क व आकार 

निश्चित केले तरी 
महाराष्ट्र राज्य भार प्रेषण केंद्राला हे शुल्क अदा 
करावे लागेल . 
बहू-वर्षीय वीज दर चौकटी अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य या विनियमांमध्ये 

मूळ अर्जाकरिता 

ठरवून 

देण्यात आलेल्या 
भार प्रेषण केंद्राने नियंत्रण कालावधीत मध्यावधी 

शुल्काच्या ५० टक्के ( जवळच्या १०० रुपयांत पूर्ण 
आढाव्यासाठी केलेला अर्ज 

करण्यात येईल .) 
परंतु असे की , महाराष्ट्र राज्य भार प्रेषण केंद्राने 
अर्ज केल्यामुळे किंवा आयोगाने स्वतः पुढाकार 
घेऊन असा मध्यावधी आढावा घेतला तरी महाराष्ट्र 
राज्य भार प्रेषण केंद्राला हे शुल्क अदा करावे लागेल . 
अ-पारंपरिक आणि नूतनशील ऊर्जा प्रकल्पाने, सह ५ मे.वॅ. क्षमतेपर्यंत रु . १,००,००० आणि प्रत्येक अतिरिक्त 
निर्मिती प्रकल्पांसह , अधिनियमाच्या कलम ६२ च्या ५ मे.वॅ. क्षमतेसाठी किंवा त्याच्या भागासाठी रु . ५,००० 
उप- कलम १ च्या खंड ( ए ) अंतर्गत वीज दर निश्चित ( जवळच्या १०० रुपयांत पूर्ण करण्यात येईल ) कमाल 
करण्यासाठी केलेला अर्ज . 

रु . ५,००,००० च्या अधीन राहून . 


या 


९ 


१० 


११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , एप्रिल ६, २०१७ / चैत्र १६ , शके १९ ३ ९ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१२ 


१३ 


अधिनियमाच्या कलम ८६ च्या उप - कलम (१ ) च्या 
खंड ( बी ) अंतर्गत वीज खरेदी करारास मान्यतेसाठी 
आणि/किंवा अधिनियमाच्या कलम ६३ अंतर्गत 
वीज दर स्वीकृत करण्यासाठी करण्यात आलेला अर्ज: 
( अ) पारंपरिक इंधनावर आधारित ( कोळसा, गॅस , रु .३,००,००० 
ऑइल , इ .) निर्मिती प्रकल्प , जल -विद्युत प्रकल्प 
( २५ मे वरील) ने केलेला अर्ज . 
( ब ) अ-पारंपरिक आणि नूतनशील ऊर्जा प्रकल्पाने, रु . ५०,००० 
सह -निर्मिती प्रकल्पांसह , केलेला अर्ज . 

अ ) वीज दराचा आदेश किंवा वीज खरेदी करार 
किंवा वीज प्राप्त करुन घेण्याच्या दराचा आढावा 
घेण्यासाठी अर्ज : 
( एक ) परवानाधारकाने किंवा निर्मिती कंपनीने ( एक ) या विनियमांमध्ये 

मूळ अर्जाकरिता 

ठरवून 

देण्यात 
केलेला अर्ज . 

आलेल्या शुल्काच्या १० टक्के ( जवळच्या १०० रुपयांत पूर्ण 

करण्यात येईल ) 
( दोन ) ग्राहकाने अथवा ग्राहक प्रतिनिधीने अर्ज ( दोन ) रु . २५,००० 
केलेला अर्ज . 
( तीन ) परवानाधारक , निर्मिती कंपनी , ग्राहक ( तीन ) रु . १,००,००० 
किंवा ग्राहक प्रतिनिधी व्यतिरिक्त अन्य व्यक्तीने 
केलेला अर्ज . 
( ब ) अधिनियमाच्या तरतुदींतर्गत वादासंबंधात या विनियमामध्ये मूळ अर्जाकरिता ठरवून देण्यात आलेल्या 
देण्यात आलेल्या अभिनिर्णयावरील आदेशाच्या शुल्काच्या १० टक्के ( जवळच्या १०० रुपयांत पूर्ण करण्यात 
आढाव्यासाठी अर्ज. 

येईल ) 
अधिनियमाच्या कलम ४५ आणि कलम ४६ अंतर्गत वितरण परवानाधारकाकरिता रु. ५,००,००० आणि लघु 
वितरण परवानाधारकाने आकारांच्या अनुसूचीला वितरण परवानाधारकाकरिता रु. २,००,००० . 
मान्यतेसाठी केलेला अर्जः 
परंतु असे की , परवानाधारकाने त्याच्या वीज 
दराच्या याचिकेचा एक भाग म्हणून जर आकारांच्या 
अनुसूचीला मान्यतेसाठी अर्ज केला असेल तर , 
असे वेगळे शुल्क अदा करावे लागणार नाही . 
आयोगाचे आदेश किंवा अभिलेखे तपासणीसाठी वेळोवेळी सुधारणा केलेल्या माहितीचा अधिकार 
अर्ज . 

( शुल्क व खर्चाचे विनियमन) नियम , २००५ मध्ये ठरवून 

देण्यात आल्याप्रमाणे 
आयोगाचे दस्तावेज किंवा आदेश किंवा विनियमांच्या वेळोवेळी सुधारणा केलेल्या माहितीचा अधिकार ( शुल्क व खर्चाचे 
डिजिटल किंवा छापील प्रती पुरविण्यासाठी अर्ज. विनियमन) नियम , २००५ मध्ये ठरवून देण्यात आल्याप्रमाणे. 
या विनियमात अन्यत्र समाविष्ट नसलेल्या रु.१०,००० 
आयोगाच्या आदेशाचा आढावा घेण्यासाठी अर्ज . 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , एप्रिल ६, २०१७/ चैत्र १६, शके १ ९ ३ ९ 


. 


( १ ) 


( ३ ) 


१८ 


अनुसूची - समाप्त 
( २ ) 
संकीर्ण अर्ज म्हणजेच या विनियमामध्ये अन्यत्र 
समाविष्ट नसलेले अर्ज : 
( एक ) परवानाधारकाने केलेला अर्ज : 
( दोन ) व्यक्ती वगळून इतरांनी ( एंटीटी) केलेला अर्ज ; 
आणि 
( तीन ) व्यक्तीने केलेला अर्ज. 
संकीर्ण अर्ज या वर्गवारीत न येणारा महाराष्ट्र 
शासनाकडून आलेला अर्ज . 


( एक ) रु . १०,००० . 
( दोन ) रु . १,००० . 


( तीन ) रु . ५०० . 
रु.१,००० . 


१ ९ 


मुंबई, 
दिनांक ३ एप्रिल २०१७ . 


अश्वनी कुमार सिन्हा , 

सचिव , 
महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , एप्रिल ६, २०१७/ चैत्र १६, शके १ ९ ३ ९ 


8 


MAHARASHTRA ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION , MUMBAI 


ELECTRICITY ACT , 2003 . 

No. MERC /Legal/ 2017 /1771. - In exercise of its powers under clause (g ) of sub -section ( 1 ) of 
Section 86 read with Section 181 of the Electricity Act, 2003 , the Maharashtra Electricity 
Regulatory Commission hereby makes the following Regulations : 

These Regulations supersede the Maharashtra Electricity Regulatory Commission ( Fees 
and Charges ) Regulations , 2004 . 

REGULATIONS 


1. Short Title , Commencement and Extent. 

1.1 These Regulations may be called the “ Maharashtra Electricity Regulatory Commission 
( Fees and Charges) Regulations, 2017” . 

1.2 These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Official 
Gazette. 


2. Definitions. 


2.1 In these Regulations , unless the context otherwise requires : 
(a ) “ Act” means the Electricity Act , 2003 ( 36 of 2003), as amended from time to time; 
(6 ) “ Commission " means the Maharashtra Electricity Regulatory Commission ; 

(c ) “ Consumer Representative” means such person as may be authorized by the Commission 
to represent the interests of Consumers in accordance with sub -section ( 3 ) of Section 94 of 
the Act ; 

( d ) “ Small Distribution Licensee" means a Distribution Licensee which has an estimated 
Annual Revenue Requirement for sale of upto 500 Million Units of electricity for the first year of 
its Application for Tariff Determination during a Multi- Year Tariff Control Period . 

2.2 Words or expressions used and not defined in these Regulations shall have the meanings 
assigned to them in the Act, or the Rules or other Regulations framed thereunder. 

3. Fees for Applications or Petitions. 

3.1 Every Application made to the Commission shall be accompanied by the Fees or Charges 
specified in the Schedule to these Regulations. 

3.2 The Fees or Charges specified in these Regulations shall be paid by means of Bank Draft 
or Pay Order drawn in favour of Maharashtra Electricity Regulatory Commission , payable at 
Mumbai ; or by electronic means ( such as through Real Time Gross Settlement or National 
Electronic Funds Transfer); or in cash for amounts not exceeding two thousand rupees. 

3.3 The Fees and Charges received by the Commission under these Regulations shall be 
deposited in the designated Bank Account of the Commission . 

3.4 Any penalty ordered by the Commission under Sections 142 and 146 of the Act , or by the 
adjudicating officer under Section 143, shall be paid within thirty ( 30 ) days of such order , or 
within such extended time as may be allowed by the Commission or such adjudicating officer. 

3.5 Such penalty shall be payable and the amount deposited in the samemanner as provided 
under Regulations 3.2 and 3.3 of these Regulations. 

3.6 No Fee will be payable for fresh Applications in matters which the Commission had 
earlier disposed of with liberty to the Applicant to approach the Commission after the decision 
of the concerned higher Court or Tribunal. 

4. Inclusion in Tariff. 

A Licensee or Generating Company shall be entitled to include the amount of any Fee or 
Charge paid by it under these Regulations as an expense in the determination of its Tariff : 

Provided that any penalty paid under the provisions of the Act or ordered by the Commission 
shall not be allowed as an expense in the determination of Tariff. 


HTT OR - 07-38-7 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , एप्रिल ६, २०१७ / चैत्र १६, शके १ ९ ३ ९ 


5. Power to amend. 


The Commission may , at any time, vary , alter , modify or amend any provisions of these 
Regulations. 


6. Power to remove difficulties. 


If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these Regulations , the Commission 
may , by general or specific order, make such provisions not inconsistent with the provisions of 
the Act as may appear to it to be necessary for removing the difficulty . 


SCHEDULE OF FEES AND CHARGES 


S. No. 

( 1 ) 


Description 

( 2 ) 


Fees ( in Rupees ) 

( 3 ) 


1 


Application for adjudication of disputes 
under the provisions of the Act : 


(i) made by a Licensee or by a 
Generating Company , other than a 
Generating Company referred to in 
(ii) below ; 


Conventional fuel-based ( coal, gas , oil , etc.) 
Generation Plant, Hydro Power Plant 
(above 25 MW ), and a Licensee : 
Rs. 3,00,000 ; 
and 


Non - conventional or Renewable Energy 
Plant, including Co-Generation Plant : 

Rs. 50,000 
(ii) made by a person owning a Captive Rs. 25,000 
Generating Plant; 
( iii) made by a Consumer or a 

Rs. 5,000 
Consumer Representative ; 
Application for grant of Licence under Rs. 5,00,000 as per Government of 
Section 15 of the Act ; 

Maharashtra Notification dated 23rd March 
2009, or as revised from time to time. 


2 


3 


Annual Licence Fee : 
(i ) Transmission Licence Fee ; 


As computed based on the voltage -wise 
network of the Licensee and rupees per 
circuit kilometer corresponding to the 
voltage level (rounded off to the nearest one 
hundred rupees ), as set out in the Table 
below , subject to a minimum of Rs. 2,00,000 
and a maximum of Rs. 20,00,000 : 


Sr. No. 


Particulars 


Fee (per circuit 

kilometer ) 


1 . 


HVDC 


Rs.12,000 
Rs. 7,000 


2 . 


765 kV 


3 . 


400 kV 


Rs.3,000 


and below 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , एप्रिल ६, २०१७/ चैत्र १६, शके १ ९ ३ ९ 


११ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( ii) Distribution Licence Fee 


0.02 per cent . of revenues , excluding taxes 
and duties , from the wheeling and sale of 
electricity ( rounded off to the nearest one 
hundred rupees ), subject to a minimum of 
Rs. 2,00,000 . 
0.02 per cent. of revenues , excluding taxes 
and duties , from the sale of electricity 
( rounded off to the nearest one hundred 
rupees ), subject to a minimum of Rs. 2,00,000 
and a maximum of Rs. 5,00,000 . 


( iii ) Trading Licence Fee 


Provided that : 


( a ) the Licensee , including a Licensee 
referred to in the first , second , third , 
fourth and fifth provisos and in the 
proviso to clause (b ) of Section 14 of the 
Act , shall pay the Annual Licence Fee 
for each financial year (FY ), in advance , 
by 10th April of each year ; 
Except that Distribution and Trading 
Licensees shall pay the Annual Licence 
Fee for FY 2017-18 by 30th April 2017 , 
and Transmission Licensees by 10th 
June 2017 ; 


(b ) in case of delay in the payment of the 
Licence Fee , the Licensee shall be liable 
to pay interest on the outstanding 
amount at a simple interest rate of 
1.25 per cent . per month as a delayed 
payment charge ; 
(c ) the Annual Licence Fee payable by 
a Transmission Licensee shall be 
computed based on the circuit kilometers 
of the Transmission Lines existing at 
the end of the financial year prior to 
the last financial year, as certified by 
the State Transmission Utility (STU ) ; 
Such certification shall be provided by 
the STU to the concerned Licensee and 
the Commission , in consultation with 
the Licensee , within six months of the 
close of the relevant financial year ; 


YTT OR - 03-38-737 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , एप्रिल ६, २०१७ / चैत्र १६, शके १ ९ ३ ९ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


Except that, with regard to the Annual 
Licence Fee for FY 2017-18 , the STU 
shall provide such certification for 
FY 2015-16 by 15th May 2017 ; 
( d ) the Annual Licence Fee payable by 
a Distribution Licensee shall be 
computed based on the revenue from 
wheeling and sale of electricity as 
shown in the Audited Accounts of the 
financial year prior to the last financial 
year ; 
(e ) the Annual Licence Fee payable by 
a Trading Licensee shall be computed 
based on the revenue from the sale of 
electricity as shown in the Audited 
Accounts of the financial year prior to 
the last financial year ; 
( f) A Licensee who has been granted a 
Licence under Section 14 of the Act for 
the first time for a new Licence area 
shall pay an annual Licence Fee of 
Rs. 2,00,000 for each of the next two 
financial years following the grant of 
such Licence ; 
( g ) the proviso at (f) above shall apply 
only to a new Licensee and not to an 
existing Licensee applying for a Licence 
under Section 14 of the Act for the 
same Licence area . 
Application for prior approval under 0.01 per cent . of the value of the transaction 
Section 17 of the Act . 

for which approval is sought, subject to a 
minimum of Rs. 2,00,000 and a maximum of 

Rs. 5,00,000. 
Application for amendment of Licence 
under Section 18 of the Act , 
( i) by a Licensee 

( i) Rs. 1,00,000 
( ii) by a person other than a Licensee ( ii ) Rs. 10,000 
( a ) Application for revocation of a 
Transmission or Distribution Licence 
under sub -section ( 2 ) of Section 19 of 
the Act , 
(i) by a Transmission or Distribution (i ) Rs. 10,00,000 
Licensee . 
(ii) by a person other than a Transmission ( ii) Rs . 1,00,000 
or Distribution Licensee . 


4 


5 


6 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , एप्रिल ६, २०१७/ चैत्र १६ , शके १ ९ ३ ९ 


ew 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(6 ) Application for revocation of a Trading 
Licence under sub - Section ( 2 ) of Section 
19 of the Act . 
(i) by a Trading Licensee 

( i) Rs. 25,000 
(ii ) by a person other than a Trading (ii ) Rs. 10,000 
Licensee . 
Application for Multi- Year Tariff 
determination (including capital 
cost approval) for : 
(a ) Generation of electricity under clause Rs . 10,00,000 for capacity up to 250 MW , and 
( a ) of sub -Section ( 1) of Section 62 : Rs. 1,00,000 for each additional 100MW of 
Conventional fuel-based ( coal, oil , gas, capacity or part thereof (rounded off to the 
etc.) Generating Plant, Hydro Power nearest one hundred rupees ), subject to a 
Plant (above 25 MW ). 

maximum of Rs. 20,00,000 . 
( 6 ) Transmission of electricity under Rs. 15,00,000 . 
clause (b ) of sub -Section ( 1 ) of Section 62. 
( c ) 
(i) Wheeling of electricity under clause Rs. 15,00,000 for a Distribution Licensee; 
(c ) of sub - Section ( 1 ) of Section 62 ; and/or and 
(ii ) Retail sale of electricity under clause Rs. 5,00,000 for a Small Distribution Licensee 
( d ) of sub - Section ( 1 ) of Section 62 : 
Provided that the Fee shall be payable 
by the Generating Company or Licensee 
irrespective of whether such determi 
nation is undertaken upon its Application 
or suo-moto by the Commission . 
Application for Mid - Term Review 50 per cent of the Fee specified in these 
during the Control Period under the Regulations for the original Application 
Multi- Year Tariff framework by a ( rounded off to the nearest one hundred 
Generating Company for Conventional rupees). 
fuel-based (coal, oil , gas , etc.) Generating 
Plant, Hydro Power Plant ( above 25 MW ), 
or by a Licensee : 
Provided that the Fee shall be payable 
by the Generating Company or Licensee 
irrespective of whether such Mid - Term 
Review is undertaken upon its 
Application or suo -moto by the 
Commission : 
Provided further that , for any Tariff 
Application other than for Multi- Year 
Tariff determination or Mid - Term Review , 
the Fee payable shall be 50 per cent of 
the Fee specified in these Regulations 
for the original Application . 
Application for determination of Fees Rs.5,00,000 
and Charges of the Maharashtra State 
Load Despatch Centre : 


8 


9 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , एप्रिल ६, २०१७/ चैत्र १६ , शके १९ ३ ९ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


10 


11 


12 


Provided that the Application Fee shall 
be payable by the Maharashtra State 
Load Despatch Centre irrespective of 
whether such determination is under 
taken upon its Application or suo -moto 
by the Commission . 
Application for Mid - Term Review of the 50 per cent of the Fee specified in these 
Maharashtra State Load Despatch Centre Regulations for the original Application 
during the Control Period under the ( rounded off to the nearest one hundred 
Multi- Year framework : 

rupees ) 
Provided that the Application Fee shall 
be payable by the Maharashtra State 
Load Despatch Centre irrespective of 
whether such Mid - Term Review is 
undertaken upon its Application or 
suo -moto by the Commission . 
Application for determination of Tariff Rs. 1,00,000 for capacity upto 5 MW ; and 
under clause ( a ) of sub - Section ( 1 ) of Rs. 5,000 for each additional 5 MW of 
Section 62 of the Act: Non -conventional capacity or part thereof ( rounded off to the 
and Renewable Energy Plant, including nearest one hundred rupees ), subject to a 
Co- generation Plant. 

maximum of Rs. 5,00,000 . 
Application for approval of Power 
Purchase Agreement under clause 
(6 ) of sub - Section ( 1) of Section 86 and/ 
or adoption of Tariff under Section 63 
of the Act : 
( a ) Conventional fuel -based ( coal, gas, Rs. 3,00,000 
oil , etc.) Generating Plant , Hydro Power 
Plant ( above 25 MW ) ; 
(6 ) Non - conventional and Renewable Rs. 50,000 
Energy Plant, including Co- generation 
Plant . 
(a ) Application for review of Tariff 
Order or Power Purchase Agreement 
or power procurement rate : 
( i) by Licensee or Generating Company; (i) 10 per cent of the Fee specified in these 

Regulations for the original Application 
( rounded off to the nearest one hundred 

rupees ) 
( ii) by a consumer or a Consumer ( ii ) Rs. 25,000 
Representative ; 
(iii) by a person other than a Licensee, ( iii) Rs . 1,00,000 
Generating Company, consumer or 
Consumer Representative . 
(6 ) Application for review of Order on 10 per cent of the Fee specified in these 
adjudication of disputes under the Regulations for the original Application 
provisions of the Act. 

( rounded off to the nearest one hundred 
rupees ). 


13 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क, एप्रिल ६, २०१७/ चैत्र १६, शके १ ९ ३ ९ 


१५ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


14 


15 


16 


Application for approval of the Schedule Rs. 5,00,000 for a Distribution Licensee , and 
of Charges of a Distribution Licensee Rs. 2,00,000 for a Small Distribution Licensee. 
under Sections 45 and 46 of the Act : 
Provided that, if a Licensee applies for 
approval of its Schedule of Charges as 
a part of its Tariff Petition , no such 
separate Fee shall be payable . 
Application for inspection of Orders or As stipulated in the Right to Information 
records of the Commission . 

(Regulation of Fee and Cost ) Rules , 2005 as 

amended from time to time. 
Supply of printed copies or digital As stipulated in the Right to Information 
copies of documents or Orders or (Regulation of Fee and Cost ) Rules , 2005 as 
Regulations of the Commission . 

amended from time to time. 
Application for review of Orders of the Rs. 10,000 
Commission not covered elsewhere in 
these Regulations . 
Miscellaneous Applications, i.e. 
Applications not covered elsewhere in 
these Regulations : 
( i) Applications by Licensees ; 

(i) Rs. 10,000 
(ii) Applications by entities other than ( ii ) Rs. 1,000 
individuals ; and , 
( iii) Applications by individuals 

(iii ) Rs. 500 . 
Applications by Government of 

Rs. 1,000 
Maharashtra not constituting 
Miscellaneous Applications. 


17 


18 


19 


Mumbai , 
Dated the 3rd April 2017 . 


ASHWANI KUMAR SINHA , 

Secretary , 
Maharashtra Electricity Regulatory Commission . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


